दिग्रस, जि.यवतमाळ येथील aed 
वाहणाऱ्या धांवडा नदी व मोरणा नाल्यावर 
पूरसंरक्षक उपाययोजनेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: पुसंभि-२०१६/(प्र.क्र. ४१/२०१६)/सि.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- १३ जून, २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक: पुसंमि-२०१६/ (प्र.क्र. ४१/२०१६)/ सिं.व्य.(महसूल), दि. ११.०७.२०१६. 


शुध्दीपत्रक :- 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-पुसंभि-२०१६/(प्र.क्र.४१/२०१६)/सिं.व्य.(महसूल), 
दि. ११.०७.२०१६ मधील परिच्छेद क्र. ४ मधील 


“प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७११ पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०- 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०१) (03) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर भागभांडवली अंशदान (४७११ ०२३६) या 
लेखाश्ीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. ” 


याऐवजी खालील प्रमाणे वाचावे 


“ प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७११, पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१, पूर 
नियंत्रण. १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे. (०१) (०५) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवळली अंशदान (कार्यक्रम) (४७११ २८८३) या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर 
अनुदानातुन भागविण्यात यावा.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१८०६१३१६००३७६१२७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


cn=Atul 


Dai 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 

प्रत :- 

१) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

२) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

3) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालळय,विधानभवन, मुंबई, 

४) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुसंभि-२०१६/(प्र.क्र. ४१/२०१६)/सिं.व्य.('महसूल) 


o~ 


मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
प्रधानसचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


4) 
) 
) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


& 


S 


८) महाळेखापाल-१ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
महाळेखापाल-२ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१०)कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 


) 

११) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती , 
) 
) 


2) 


१२)आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१३)सिं.व्य.'महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


